वर्ष ८ , अंक ३० ( २ ) ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग 

गुरुवार , जून ३० , २०२२ / आषाढ ९ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


भाग एक ( म.उ. वि . ) ४४-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


सामान्य प्रशासन विभाग 

राजशिष्टाचार शाखा , ३ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ , दिनांक ३० जून २०२२ . 


अधिसूचना 


क्रमांक एमआयएन - २०२२ / प्र.क्र . ८ ९ / ३०. - महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे याद्वारे , - 

( अ ) श्री . उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री पदाचा व इतर मा . मंत्री व मा . राज्यमंत्री यांच्या पदाचा राजीनामा 
दिनांक २ ९ जून २०२२ पासून स्वीकारीत आहेत . 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


( ब ) सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक एमआयएन २०१ ९ / प्र.क्र .२१२ / ३० , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०१ ९ व सामान्य प्रशासन विभाग , 
क्रमांक एमआयएन २०१ ९ / प्र.क्र .२४२ / ३० , दिनांक ३० डिसेंबर २०१ ९ या दोन्ही अधिसूचना मागे घेण्यात येत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( १ ) 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचे मुख्य सचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग , जून ३० , २०२२ / आषाढ ९ , शके १ ९ ४४ 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Protocol Branch , 3rd Floor , Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 30th June 2022 . 


NOTIFICATION 


No. MIN - 2022 / CR - 89 / 30.- The Governor of Maharashtra is hereby pleased to , 

( a ) accept , with effect from the 29th June 2022 , the resignation of Shri Uddhav Balasaheb 
Thackeray of his office as the Chief Minister , other Ministers and Ministers of State ; 


( b ) rescind , the Government Notifications , General Administration Department , 
No.MIN - 2019 / CR - 212 / 30 , dated the 29th November 2019 and No. MIN - 2019 / CR - 242 / 30 , dated the 
30th December 2019 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 

Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


